नाशिक वनवृत्तातील उपवनसंरक्षक, पश्चिम 
भाग, नाशिक वनविभागातील मौजे अंजनेरी 
येथे गिधाड संवर्धन व प्रजनन केंद्र 
उभारण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.डल्ब्युएलपी ११.२३/प्र.क्र. ३३०/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०६.२१/प्र.क्र. १३५/फ-१, 
दिनांक २५.०३.२०२२. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.२९/५५९/२०२३-२४, दिनांक ३०.१०.२०२३ 
प्रस्तावना:- 
मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, राज्य वन्यजीव मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव 
मंडळाच्या दिनांक ०४.१२.२०२० रोजी पार पडलेल्या १६ व्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक 
जिल्ह्यामध्ये ट्रांझीट ट्रीटमेंन्ट सेन्टर स्थापित करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. 


नाशिक वनवृत्तातीलळ उपवनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक वनविभागातील वनपरिक्षेत्र 
अधिकारी, नाशिक (प्रा) वनक्षेत्रातील मौजे अंजनेरी येथे गिधाड संवर्धन व प्रजनन केंद्र उभारण्याच्या 
रु. १४९४.०० लक्षच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय :- 


नाशिक वनवृत्तातील उपवनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक वनविभागातील वनपरिक्षेत्र 
अधिकारी, नाशिक (प्रा) वनक्षेत्रातील मौजे अंजनेरी येथे गिधाड संवर्धन व प्रजनन केंद्र उभारण्याच्या 
रु. ८००.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक 
सहमतीच्या अनुषंगाने परिशिष्ट-"अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधिन राहून (वित्तीय 
मान्यता वगळून) शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:- 
|. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हकक्‍्काबाबतची खातरजमा करावी. 
॥. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययातून करण्यात यावा. 
॥. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
दरपत्रके मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 
IV. सदरहू कामे करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित 
कायदे / नियमातील तरतूदींचा भंग होणार नाही, तसेच कोणतीही अनियमितता होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी ११.२३/प्र.क्र. ३३०/फ-१ 


सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक २०.०९.२०१९, वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग- 
पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांमधील परिच्छेद क्र. १३४ (१), १३४(२ आणि १३४ (३) मधील विभागास 
असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥०७॥॥.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१६३०४९४७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


DN: |, 0 , OU= 
SIDDESH TUKARAM #2 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7e3 


18f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Mah 


hi 
S AWA R D E KA R serialNumber=57 12CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DBO 


DD8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH TUKARAM 


SAWARDEKAR 
Date: 2023.11.22 16:33:12 +05'30' 


( Ets सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नाशिक. 
५. उपवनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक 
६. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक), नाशिक. 
७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
८. कार्यासन फ-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी ११.२३/प्र.क्र. ३३०/फ-१ 


परिशिष्ट-"अ" 
ह]. cee. ee व याति 
गभ Particulars of Scope (Sq.Mt./Metre/Lumps Cost (Rs.) Remarks 
व ums) 
A) Essential Items (Civil 
Works) 
a) Building Proper 
Construction of Hostel 
Building - RCC Structure, 
Brickwork, Plaster, Painting, 
Grills etc. 
Ground Floor 598 Sq. Mt. 19734000.00 Be SOS: 
First Floor 200 Sq. Mt. 6000000.00 0८200१0000. 
eee acres 936 Sq. Mt. 4981055.04 निदा 0 
Total 3. U. A. 1734 30715055.04 
b) Bio Digester [oe | Poe 
c) | Rain/Roof Water Harvesting Lump Sum 1000000.00 
d) Ramp for Handicaps Lump Sum 300000.00 
e) Furniture 798 Sq. Mt. 3990000.00 
f) Technical Services He se ll Pe eee 7. 
2) Water ह Sanitary 5% 1535752.75 
3) Electrification-Internal 5% 1535752.75 
Electrification-External 6% 1842903.30 
4) Fire ea यत 5% 1535752.75 
a) 42455216.60 
B) Miscellaneous Items 
1 Concrete Road ॥. * रद. - .) ॥; eae 
Compound Wall 700 Rmt 11035729.61 
3 WBM Road 300 Rmt 1213077.94 
4 | Providing Fixing Paver Block 753.75 Sq. Mt. 1765855.56 
Providing Gardening & Le 
5 Landscaping 
hia Soil eae Detail 400000.00 
7 CC Drains & CD Works निका 
| 8| Land Cleaning & Leveling 500000.00 
b) 14914663.11 
C) Optional Items 
1 Under Ground Water Tank cf . oi i ote 
ol” ais finde bea 1000000) 
AB Room Area Lighting, 
Pumps, Generators, Flag 1000000.00 
3 Post, Watchman Cabin 
4 Air Conditioning 02 Nos 100000.00 
5 Lift + 3 Year AMC शिळा ळा 
ae External Toilets (ee ned 
a CCTV Lump Sum 600000.00 
|g | Solar System Lump Sum 2000000.00 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी ११.२३/प्र.क्र. ३३०/फ-१ 


c) 4700000.00 
P=(a+b+c) 62069879.71 
D) Provisions 
Add for Architectual Charges 1.50% 636828.25 
1 on (a) 
2 | Add for Contigencies on (a) 4% 1698208.66 
Add for GST on (P) 18% 11172578.35 
Add for Computerisation on 2% 849104.33 
4 (a) 
: Add for as Insurance on 1.00% 424552.17 
Add for Price Ascalation on 5% 3103493.99 
ee (P) 
Total 79954645.45 
Say Rs. 8,00,00,000.00 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


